मुंबई रेल्वे विकास महामंडळास मुंबई नागरी 

परिवहन पकल्प-३ (एमयुटीपी-३) करिता 

एआयआयबी बँकेकडून प्राप्त झालेली 

अर्थसहाय्याची रक्‍कम वितरीत करण्याबाबत 

(सन २०२२-२३) 

महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमयुटीपी-३३२२/प्र.क्र.१४४/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ एप्रिल, २०२३. 
वाचा : - 
शासन निर्णय क्रमांक : एमयुटीपी-३३२२/प्र.क्र.१४४/नवि-७, दिनांक ३१ मार्च, 2023. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
वाचा येथील शासन निर्णय दि.३१ मार्च, २०२३ मधील परिच्छेद ०९ मध्ये सदर प्रयोजनार्थ राज्य 

शासनाकडून एमयुटीपी-३ प्रकल्पाकरीता आतापर्यंत रु.२०९५.५१९४ कोटी इतका निधी कर्ज सहाय्य म्हणून 
वितरीत करण्यात आला आहे. याऐवजी सदर प्रयोजनार्थ राज्य शासनाकडून एमयुटीपी-३ प्रकल्पाकरीता 
आतापर्यंत रु.२०९.५१९४ कोटी इतका निधी कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत करण्यात आला आहे. असे वाचावे. 
x सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०४१११५५७२२४३२५ असा आहे. सदर झासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


(विजय चौधरी ) 
उप सचिव, महराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्वी,मुंबई-५१. 
व्यवस्थापक संचालक, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ, चर्चगेट, मुंबई. 
व्यवथापकीय संचालक तथा उपाध्यक्ष, सिडको, निर्मळ भवन, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 
महालेखापाल-(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई-३२. 
१०) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
११) वित्त विभाग (व्यय-३), अर्थसंकल्प-१५, अर्थसंकल्प-३. 
१२) वित्त विभाग (साधन संपत्ती/अर्थोपाय) 
१३) नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४) (कार्यासन १२११ 
) 
) 
) 
) 


LO, GS SON Ee Oe OB की 


aon 


१४) कक्ष अधिकारी नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
१५) कक्ष अधिकारी नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१६) कार्यासन नवि-५ (रोख शाखा) (५ प्रती). 

१७ निवड नस्ती, नवि-७. 


